सन २०२०-२१ करीता एकात्मिक बाल संरक्षण 
योजना (ICPS) या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-०३ जुले, २०२०. 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि.१३ मे, २०२० 
२. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि.१९ जून, २०२० 
प्रस्तावना :- 


महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत केंद्रपुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन २०२०- 
२१ या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्यापोटी अनुक्रमे रू. ७८५०.४२ लक्ष व रु.५७६०.१० लक्ष असा 
एकुण रु. १३६१०.५२ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला असून यापैकी राज्य हिऱड्यापोटी 
रु.२५५.०० लक्ष व केंद्र हिस्सा रु.३९७.४० लक्ष निधी अनुक्रमे वाचा क्रमांक १ व २ वरील शासन निर्णयानव्ये 
वितरीत केला आहे. 


२. राज्यातील कोवीड-१९ या संक्रामक रोगाची सद्यस्थिती पाहता विशेष बाब म्हणून सदर योजनेअंतर्गत 
केंद्र हिस्सा प्राप्त होण्यापुर्वी राज्य हिस्सयापोटी अर्थसंकल्पीत रू.५७६०.१० लक्ष निधी पैकी २० टक्के निधी 
विशेष बाब म्हणून वितरीत करण्याची बाब शासन विचाराधीन आहे. 

शासन निर्णय :- 


एकात्मिक बाल संरक्षण योजने करीता प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने विवरणपत्रातील रकाना २ 
मधील लेखाशिर्ष/उद्दीष्टांना रकाना क्र. ५ प्रमाणे या शासन निर्णयाद्वारे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांना निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत निधी | यापुर्वी वितरीत निधी | प्रस्तावित वितरण 
१ २ ३ 8 4 

मागणी क्र.एक्स-०१ 

२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

१०२, बाल कल्याण, (१६) शासकीय संस्था, 

(१६)(०२) एकात्मिक बाल सरंक्षण योजना, (२२३५ ७०१८), राज्य हिस्सा 

०१, वेतन ७८६.९८ १५५.०० १५४.३३ 

०२, मजुरी ४०५.२४ 10.00 | ८१.०५ 

०६, दूरध्वनी,वीज,पाणी २२.८२ 10.00 .०० ४.५६ 

११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ८.८४ | 0.00 | .०० १.७७ 

१३,कार्यालयीन खर्च ४५९.६४ | 0.00 | ,00 ४० 

१४, भाडे, पट्टी व कर 44.2 | 0.00 | ११.०४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 


१९,आहार खर्च १२९.०५ ०.०० २५.८१ 
२१,पुरवठा व सामग्री १०.०२ | 0.00 | ,00 २.०० 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) ७१३.५४ 10.00 | ,00 ४२.७१ 

एकुण (१) २५९१.३३ १५५.०० ३६३.२७ 


१९९, अशासकीय संस्थांना सहाय्य, 


: (00)(09) एकात्मिक बाल सरंक्षण योजना (2234 ७०३8), राज्य हिस्सा 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १८३६.५३ 10.०० .00 ३६७.३१ 
३६, सहायक अनुदान (वेतन) ५१०.९ १००.०० २.१८ 
एकुण (२) 238.83 400,00 ३६९.४९ 
डु (१६)(०४) एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत बाल कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळ यांना सहायक 
अनुदान (२२३५ 0४२१), राज्य हिस्सा 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८२१.३४ 10.00 | .०० १६४.२७ 
एकुण (३) ८२१.३४ 10.00 | .०० १६४.२७ 
एकुणात एकुण (9)+(2)+(3) ५७६०.४० २५५.०० ८९७.०२ 


२. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा आयुक्‍त, 
महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
नमुन्यात केंद्रशासनास उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार सदर शासन निर्णयाअन्वये उपलब्ध करण्यात 
आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणेची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
५. सदर निधी आहरणव विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना, 
वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण यांची राहील. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.९५/ व्यय-६, दि. २६/०६/२०२० अन्वये 
वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००७०७१४३१५४६४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


25: 186d01 


100032, street=MANTRALAYA,MUMBA, 


[277 9b9b3#859a90ec537946c37d5876e64ce525d082 


258 85, postalCode=: 5 
serialNumber=4d2dc3dbd5c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc9d7391e9 


a053988a2f81b64, ou=WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA SITARAM JARANDE 


(र.सि.जरांडे) 
उप सचिव, (अ.का.)महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 


३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

११. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. उपायुक्त (बाळ विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍तालय,पुणे 

१४. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

१६. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१८.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१९. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


